सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 
पदावरुन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
(गट-अ) या पदावर पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३६/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जुलै, २०१८. 
शासन आदेशा :- 


पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५७००) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपायुक्‍त पशुसंवर्धन गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००) या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक 
३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे नाव उपायुक्त पशुसंवर्धन या पदावर 
पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
शि बि २ ३ 
दि . | डॉ.मुकणे शितलकुमार महादेव, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, पुणे. 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन (रिक्‍त पदावर) 
आयुकक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२. | डॉ. कांबळे प्रशांत धनंजय , जिल्हा VARA उपायुक्‍त,पालघर. 
जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी,जि.प.ठाणे. (Raq पदावर) 
३. | डॉ.सतिठा राजू केएन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍्त,भंडारा. 
सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन,वळू संगोपन केंद्र (रिक्‍त पदावर) 
नागपूर 
४. । डा. नरवाडे बाबुराव रमेशराव, उपायुक्त, गोठीत रेत प्रयोगशाळा,पुणे. 


सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पश्युवैद्यकीय | (रिक्‍त पदावर) 
सर्व चिकित्साळय,जळगांव 


५. | डॉ.सोनवणे नाना अर्जुन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍्त,सोलापूर 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. सिंधुदुर्ग (Raa पदावर) 

६. | डा. पठाण याहाय्या खान अहमदखान, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. रायगड कोल्हापूर.(रिक्‍्त पदावर) 

७. | डा.वंजारी येसुदेव सखाराम, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त,गडचिरोली. 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालपसचि,साकोली | (रिक्‍त पदावर) 
जि.भंडारा 

८. | डॉ. बोरकर समीर चंद्रकांत, उपआयुक्त पशुसंवर्धन,राज्यस्तरीय 


सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, भोर, | प्रशिक्षण केंद्र गोखलेनगर,पुणे . 
जि. पुणे (रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३६/पदुम-१ 


९. । डॉ. पाटील शामकांत प्रभाकर, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि, सटाणा, 
जि.नाशिक 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, नंदूरबार. 
(रिक्‍त पदावर) 


शि ०. | डॉ.हुलसरे गौरीशंकर मल्लीकाजुन, 
सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, 
पुणे 


उपायुक्‍त पशुसंवर्धन (विषझास्त्र) 
रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
(रिक्‍त पदावर) 


षि १. | डा. रत्नपारखी मधुसुदन रंगनाथराव 
सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन 
उपआयुक्त कार्यालय, परभणी 


जिल्हा Waa उपायुक्‍्त,नांदेड. 
(रिक्‍त पदावर) 


१२. | डॉ.जोशी मंजुषा राजेश, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग 
अन्वेषण विभाग नागपूर 


जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्‍त ,नागपूर 
(रिक्‍त पदावर) 


१३. | डॉ.बोरकर पुंडलिक गोविद, 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, बुलढाणा. 


सहायक आयुक्त पद्युसंवर्धन, अतिशीत रेत 
प्रयोगशाळा नागपूर. 


(रिक्‍त पदावर) 


२. सदर पदोत्नत्या तदर्थ व पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निवळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवा ज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञेय याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब यांनी दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचना नुसार 
देण्यात येत आहेत. तसेच सदर Va हया मा.उच्च न्यायालय तसेच मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायधिकरणामध्ये विविध प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. उपआयुक्तपशुसंवर्धनया पदावर पदोन्नती नंतर पदस्थापनेच्यापदावर हजर होण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७१३१२३५४२४१०१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kiran V Kurundkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


'=Agriculture and ADF, > 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Kiran V 
2.5.4.20=6f89b7a82db2238f67337a%9b8e0 
0b9c1a35b509d 1f6850ddcc783bdb12090f, 
urundkar “> 


(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३६/पदुम-१ 


AY 


मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (पश्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त WIAA, AERTS राज्य, औंध,पुणे-०७. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्‍्त,अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर/ळलातूर/कोकण 
विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, औरंगाबाद/नागपूर 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 


ney) 


8 


Nn SM ८-८. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र प्ुधन विकास मंडळ,अकोला. 
११) सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त. 

१२) सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी,जिल्हा परिषद 

१३) महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५) संबंधित अधिकारी,द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१६) निवडनस्ती-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


